जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ 
(पाणीपुरवठा) संवर्गातील कनिष्ठ अभियंत्यांच्या दिनांक 
१-१-२०२१ व दि.०१-०१-२०२२ रोजीच्या एकत्रित 
अंतिम ज्येष्ठतासूचीचे शुध्दीपत्रक 


महाराष्ट्र हासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः जिपअ-२०२३/प्र.क्र.१०६/आस्था-४ 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक:- २१-०४-२०२३ 


संदर्भ--१) शासन परिपत्रक क्रमांकःजिपअ-२०२२/प्र.क्र.१८९/आस्था-४ ,दिनांक १३ सप्टेंबर, 2022 
२) विभागीय आयुक्त, नाशिक यांचे पत्र क्रमांक विआझ्ा/कार्या-१९/आस्था-३/२४१५७/२०२२/ 
१०९२६, दिनांक ३-८-२०२२ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ ( पाणीपुरवठा ) ( अर्हताप्राप्त) या संवर्गातील कनिष्ठ 


अभियंत्यांची दिनांक १.१.२०२१ व १.१.२०२२ ची एकत्रित अंतिम ज्येष्ठता यादी संदर्भ क्र. १ च्या परिपत्रकान्वये 


प्रसिध्द करण्यात आली आहे. 


२. सदर यादीमध्ये विहित काळावधीत व विहित प्रप्रत्रात माहिती प्राप्त न झाल्याने श्री.विनोद नारायण 


पाटकर व श्रीमती मनिषा अशोक पाटील कनिष्ठ अभियंता ( पाणी पुरवठा ), जिल्हा परिषद, नाशिक यांचे नाव 


समाविष्ठ करता आलेले नाही. 


३. संदर्भ क्रमांक २ च्या पत्रान्वये विभागीय आयुक्‍त, नाशिक कार्यालयाने श्री.विनोद नारायण पाटकर व 


श्रीमती मनिषा अशोक पाटील यांचे नाव जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ ( पाणीपुरवठा ) 


( अर्हताप्राप्त ) या संवर्गातील कनिष्ठ अभियंत्यांची दिनांक १.१.२०२१ व १.१.२०२२ ची एकत्रित अंतिम 
ज्येष्ठतामध्ये समाविष्ठ करण्याची विनंती केली आहे. 


४. अंतिमज्येष्ठता यादी प्रसिध्द झालेली असल्याने सदर शुध्दीपत्रकाव्दारे श्री.विनोद नारायण पाटकर व 


श्रीमती मनिषा अशोक पाटील कनिष्ठ अभियंता ( पाणी पुरवठा) , जिल्हा परिषद, नाशिक यांची सेवा ज्येष्ठता 


अनुक्रमे अनुक्रमांक१९४ अ ( भाग-२) व १४२ ब (भाग-१) येथे निश्चित करण्यात येत आहे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः जिपअ-२०२३/प्र.क्र.१०६/आस्था-४ 


दष. सदर शासन शुध्दीपत्रक AD महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२३०४२११९२०२९५४२० असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


सोबत :-अनुक्रमांक १९४ अ ( भाग-२) व १४२ ब (भाग-१) वरील सुधारित नोंद प्रपत्र 


DEEPAK 
BALKRISHNA RAUT : 
(दिपक बाळकृष्ण राऊत) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. प्रधान सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई 
. सर्व विभागीय आयुक्त, 


. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, यांना सदरहू ज्येष्ठता सुची शासनाच्या संकेतस्थळावरुन 
उपलब्ध करुन संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या निर्दशनास आणून त्याप्रमाणे पोच विभागीय आयुक्‍तामार्फत शासनास 
सादर करण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित 

निवड नस्ती. (ग्रामविकास विभाग/आस्था-४). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः जिपअ-२०२३/प्र.क्र.१०६/आस्था-४ 


अ.क्र. कर्मचाऱ्याचे नाव जिल्हा | जन्म दिनांक | शौक्षणिक कनिष्ठ अभियंता । प्रवर्ग | व्यावसायिक शेरा 
परिषद पात्रता पदावरील अर्हता परीक्षा 
नियमित उत्तीर्ण/सुट 
नियुक्तीचा 
दिनांक 
1१ २ 3 8 दु & 9 ८ र 
भाग-१ पदवीधर 
१४२ब | श्रीमती एम.ए.पाटील नाशिक ।०१-०९-१९८८ | बी.ई. ०२-०३-२०१९ | अजा उत्तीर्ण आंतर जिल्हा बदली 
भाग-२ पदविकाधारक 
१९४ अ श्री.व्ही.,एन.पाटकर नाशिक =| 92-99-9990 | डीसीई | ०१-१०-२०११ | खुला उत्तीर्ण आंतर जिल्हा बदली 


